RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ५ , अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १५.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 

दुरुस्ती नोटीस 


क्रमांक ५०५/ १९ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६/ दुरुस्ती नोटीस / श्री. अमरसिंह बालसिंह देशमुख.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०१ (१) नुसार क्रमांक १०१/८८७/८२०/२०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ प्राप्त करून घेतलेल्या वसुली दाखल्याप्रमाणे 
श्री . अमर जनार्दन काटे लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून रक्कम रुपये ६,०३,४७२.०० ( अक्षरी रक्कम रुपये सहा लाख तीन हजार चारशे बाहत्तर 
रुपये फक्त ) व दिनांक १ जुलै २०१७ पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज वसुलीसाठी त्यांची व जामीनदार यांची स्थावर मिळकत 
जप्ती व विक्री करण्याबाबतचा अर्ज दिलेला आहे. त्यानुसार दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजी दिलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबधीचा आदेशातील 
मजकूर खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा : 


मा . वसुली अधिकारी, पुणे यांचे दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजी दिलेल्या स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेशात प्रस्तावना मध्ये नजर 
चुकीने श्री . अमरसिंह बालसिंह देशमुख यांचे वसुली साठी श्री . अमर जनार्दन काटे यांची स्थावर मिळकत जप्ती व विक्री करण्याबाबतचा अर्ज 
दिल्याचे नमूद करण्यात आले होते. 


त्याऐवजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ ( १) नुसार क्रमांक १०१/८८७/८२०/२०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१७ प्राप्त करून घेतलेल्या वसुली दाखल्याप्रमाणे श्री . अमरसिंह बालसिंह देशमुख लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून रक्कम रुपये ६,०३,४७२.०० 
( अक्षरी रक्कम रुपये सहा लाख तीन हजार चारशे बाहत्तर रुपये फक्त.) या रकमेतील भरलेली रक्कम वजा जाता व दिनांक १ जुलै २०१७ पासूनचे 
व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज वसुलीसाठी त्यांची स्थावर मिळकत जप्ती व विक्री करण्याबाबतचा अर्ज दिलेला आहे. असे वाचण्यात यावे. 
व सदरचा आदेश पारीत करून निर्गमित करण्यात यावा. 


दिनांक २ मे २०१ ९ . 


युवराज ना . फरांदे , 


वसुली अधिकारी, 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये ) 


आदेश 


क्रमांक ४८ ९ / १९ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६/ स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . अशोक विठ्ठल महानवर / 
सन २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अशोक विठ्ठल महानवर, रा . खंडोबाचीवाडी ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , ता. पुरंदर, जि . पुणेचे कर्ज रक्कम रुपये १,३४,९०४.०० ( अक्षरी : एक लाख, चौतीस हजार , नवशे चार रुपये 
फक्त ) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री . अशोक विठ्ठल महानवर लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासूनचे व्याज , 
दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र चौ . फूट 


स्थावर मिळकत 


वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध तारण देणाऱ्या गावाचे नाव मिळकत 
हुकूमनामा वसुली दाखला जमीन 

तालुका व 

गट 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे मालकाचे नाव जिल्हा क्रमांक 


नं . 


क्षेत्र आर 


चतुःसीमा 


त्याचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


११० 


गडदरवाडी, 


: 


१०१/१२२६/२७ श्री . अशोक विठ्ठल श्री . अशोक विठ्ठल मौजे 
६/२०१८ , महानवर 

महानवर 
रा . खंडोवाचीवाडी , 

ता . बारामती, 
ऑगस्ट २०१८ 

ता . बारामती, 


या गटातील लिहून देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचेमालकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे . ३१ आर शेतजमीन उत्तर : 


दिनांक १० 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


मिळकत 


३५४ 


१०१/१२२६/२७ श्री. अशोक विठ्ठल श्री . तानाजी 

गुलाब 

मौजे 
६/२०१८ , महानवर 

लकडे 

गडदरवाडी , 
रा. खंडोवाचीवाडी, 

ता . बारामती, 
ऑगस्ट २०१८ ता . बारामती, 

जि . पुणे 


गट नं . ३५४ मधील ० 

पूर्वेस : 
हे . ०७ आर क्षेत्रापैकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
श्री . तानाजी लकडे यांच्या पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


दिनांक १० 


.. 


जि . पुणे 


हिश्श्याचे क्षेत्र 


उत्तर : 


१०१/१२२६/२७ 


३५६ 


६/२०१८ , 


श्री . अशोक विठ्ठल श्री . तानाजी गुलाब मौजे 
महानवर लकडे 

गडदरवाडी, 
रा. खंडोवाचीवाडी , 

ता . बारामती, 
ता . बारामती , 
जि . पुणे 


दिनांक १० 


गट नं . ३५६ मधील ० 

पूर्वेस : 
हे . १३ आर क्षेत्रापैकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
श्री . तानाजी लकडे यांच्या पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


हिश्श्याचे क्षेत्र 


उत्तर : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६- ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे, 


वसुली अधिकारी 


( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये ) 


आदेश 


क्रमांक ४ ९ ० /१ ९ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६/ स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . संजय विठ्ठल महानवर | 
सन २०१ ९ . -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय विठ्ठल महानवर , रा. खंडोबाचीवाडी ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,२५,६७०.०० ( अक्षरी : एक लाख ,पंचवीस हजार, सहाशे सत्तर रुपये 
फक्त ) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री . संजय विठ्ठल महानवर लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासूनचे व्याज , 
दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


तारण देणाऱ्या गावाचे नाव मिळकत 


क्षेत्र चौ . 

फूट 


स्थावर मिळकत 


वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
हुकूमनामा वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे 


जमीन 


नं . गट 


क्षेत्र आर 


चतुःसीमा 


तालुका व 
जिल्हा 


मालकाचे नाव 


क्रमांक 


त्याचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१०१ / १२२७ / 


८८ 


श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर 


२७७/२०१८ , 


गडदरवाडी , 


: 


श्री . संजय विठ्ठल 
महानवर 
रा. खंडोवाचीवाडी , 
ता . बारामती, 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे . १८ आर शेतजमीन 

उत्तर : 


दिनांक १० 


ता . बारामती, 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


मिळकत 


१०१ / १२२७ / 


११३ 


२७७/२०१८ , 


गडदरवाडी , 


श्री . संजय विठ्ठल 
महानवर 
रा. खंडोवाचीवाडी, 
ता . बारामती , 


श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर 

ता . बारामती, 
जि . पुणे 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे . १८ आर शेतजमीन 

उत्तर : 


दिनांक १० 


. 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


मिळकत 


१०१ / १२२७ / 


१५४ 


२७७/२०१८ , 


श्री . संजय विठ्ठल 
महानवर 
रा . खंडोवाचीवाडी, 
ता . बारामती , 


श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर 

गडदरवाडी , 
ता . बारामती, 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे . ७१ आर शेतजमीन 

उत्तर : 


दिनांक १० 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे , 


वसुली अधिकारी. 


( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये ). 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये ) 


आदेश 


क्रमांक ४ ९ १ / १९ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६/ स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . विठ्ठल मारुती महानवर / 
सन २०१ ९ . -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विठ्ठल मारुती महानवर, रा. खंडोबाचीवाडी ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,१ ९,९ ६४.०० ( अक्षरी : एक लाख, एकोणीस हजार, नऊशे चौसष्ठ रुपये 
फक्त ) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री . विठ्ठल मारुती महानवर, लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासूनचे व्याज , 
दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेलीमिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव मिळकत 


क्षेत्र चौ . फूट 


स्थावर मिळकत 


वसुली दाखला ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

तारण देणाऱ्या 
हुकूमनामा वसुली दाखला जमीन 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे मालकाचे नाव 


नं . गट 


क्षेत्र आर 


चतुःसीमा 


तालुका व 
जिल्हा 


क्रमांक 


त्याचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


१०१ / १२२ ९ / 


८८ 


२७ ९ / २०१८ , 


: 


श्री . विठ्ठल मारुती श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर 

महानवर गडदरवाडी 
रा . खंडोबाचीवाडी , 

ता . बारामती 
ता . बारामती, 


दिनांक १० 


या गटातील लिहून देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचेमालकी 

दक्षिण : सरकारी मुळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे १८ आर शेतजमिन 

उत्तर : 
मिळकत 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


१०१ / १२२ ९ / 


११३ 


२७ ९ / २०१८ , 


श्री . विठ्ठल मारुती श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर 

महानवर गडदरवाडी 
रा. खंडोबाचीवाडी, 

ता . बारामती 
ता . बारामती, 
जि . पुणे 


या गटातील लिहून देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी 

दक्षिण : सरकारी मुळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे १८ आर शेतजमिन 

उत्तर : 


दिनांक १० 


.. 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


मिळकत 


१०१ / १२२ ९ / 


१५४ 


२७ ९ / २०१८ , 


श्री . विठ्ठल मारुती श्री . विठ्ठल मारुती मौजे . 
महानवर महानवर 

गडदरवाडी 
रा . खंडोबाचीवाडी , 

ता . बारामती 
ता . बारामती , 


या गटातील लिहून देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी दक्षिण : सरकारी मुळ 
वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र ० पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे ७१ आर शेतजमिन 

उत्तर : 


दिनांक १० 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६ -ज्येष्ठ १ , 


शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे , 


वसुली अधिकारी. 


( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये ) . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ) 


आदेश 


" 


क्रमांक ४८८/१८ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . गणपत मारुती महार्नवर 
सन २०१ ९ . -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह . संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विठ्ठल मारुती महानवर, रा. खंडोबाचीवाडी ता. बारामती , जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणेचे कर्ज रक्कम रुपये १,२१,०४४.०० ( अक्षरी : एक लाख , 

चव्वेचाळीस रुपये 
फक्त ) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री . गणपत मारुती महानवर , लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासूनचे व्याज , 
दंडव्याज , नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


एकवीस हजार, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


तारण देणाऱ्या 


गावाचे नाव मिळकत 


क्षेत्र चौ . 

फूट 


स्थावर मिळकत 


वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
हुकूमनामा वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे 


जमीन 


नं . गट 


क्षेत्र आर 


चतुःसीमा 


तालुका व 
जिल्हा 


मालकाचे नाव 


क्रमांक 


त्याचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१०१/ १२२५ / 


८८ 


२७५/२०१८ , 


: 


श्री . गणपत मारुती श्री . गणपत मारुती मौजे . 
महानवर 

महानवर गडदरवाडी 
रा . खंडोबाचीवाडी , 

ता . बारामती 
ता . बारामती, 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचेमालकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण 

पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
क्षेत्र हे १७ आर 

उत्तर : 


दिनांक १० 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


शेतजमीन मिळकत 


१०१ / १२२५ / 


११० 


२७५/२०१८ , 


श्री . गणपत मारुती श्री . गणपत मारुती मौजे . 
महानवर 

महानवर गडदरवाडी 
रा. खंडोबाचीवाडी, 

ता . बारामती 
ता . बारामती, 

जि . पुणे 


दिनांक १० 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी 

दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
क्षेत्र ० हे ३१ आर 

उत्तर : 
शेतजमीन मिळकत 


.. 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


१०१ / १२२५ / 


१५४ 


२७५/२०१८ , 


श्री . गणपत मारुती श्री . गणपत मारुती मौजे . 
महानवर महानवर 

गडदरवाडी 
रा . खंडोबाचीवाडी , 

ता . बारामती 
ता . बारामती , 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी दक्षिण : सरकारी मूळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


दिनांक १० 


ऑगस्ट २०१८ 


जि . पुणे 


क्षेत्र हे ३ ९ आर 


उत्तर : 


जि . पुणे 


शेतजमीन मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१९/ वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


९ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे , 


वसुली अधिकारी . 


( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१९/ वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


पालघर नगरपरिषद , पालघर 


शासनाने महाराष्ट्र 


सूचना 
क्रमांक पानप / कार्या/ बांध / नर / २८०/ २०१९ -२०. - महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग , दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार 

प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पालघर नगरपरिषदेस निर्देश दिलेले 
आहेत. पालघर शहराचा विकास आराखडा शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस-१२१५ / १३३७/ प्र. क्र . १०० /१५ / नवि -१२ , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ व ईपी १ ते ४९ मंजुरी नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र . टीपीएस-१२१८/ १९ ३५ / प्र. क्र . १३० /१८ / नवि -१२ , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अन्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे. या मंजूर विकास आराखडा योजनेअंतर्गत मौजे पालघर ६६/१, ६ ९ / अ, क्षेत्र 
४.३३ एकर जागेवर भागशः आरक्षण क्रमांक १०८ “ ग्रामीण रुग्णालय ” व भागशः आरक्षण क्र . १११ “ शासकीय कार्यालय / क्वॉर्टर्स ” इ. आरक्षण 
आहे. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचेकडील दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार पालघर नगरपरिषदेस पालघर 
शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील आ . क्र . १०८ ग्रामीण रुग्णालय मधील पश्चिमेकडील रस्त्याला लागून असलेले अर्धे क्षेत्र आरक्षणामधून वगळून 
रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यास निर्देश दिलेले आहेत . त्याअर्थी, पालघर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, दिनांक २९ जानेवारी २०१९ 
ठराव क्र . ९२ अन्वये सदरचे आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९६६ चे कलम ३७(१ ) नुसार मंजूर विकास योजनेतून वगळणेचे 
ठरविले आहे . 

पालघर शहराच्या सुधारित विकास आरखड्यामध्ये करावयाच्या वरील नियोजित फेरफारासंबंधी कोणास सूचना/ हरकती करावयाच्या असतील 
तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष, पालघर नगरपरिषद यांच्याकडे लेखी 
स्वरुपात कळविण्यात यावेत . 


ठिकाण : पालघर , 
दिनांक १० मे २०१ ९ . 


डॉ . उज्वला केदार काळे, 

नगराध्यक्ष , 
पालघर नगरपरिषद , पालघर . 


PALGHAR NAGARPARISHAD , PALGHAR 


Notice 
No. PNP/Bandh / 280 /2019-20 . — The Government of Maharashtra , Urban Development Department, 
as per the letter dated 31st July 2018 has directed the Palghar Municipal Council as per the authority given 
under section 37 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The Development Plan of 
Palghar City is sanctioned Urban Development Department Notification TPS- 1215 /1337 / F . No. 100 / 15 / 
U.D.- 12 , dated 2nd September 2016 and EP 1 to 49 sanctions Urban Development Department, Government 
Resolution No. TPS /1218 / 1935 / F.No.130 / 18 /U.D.- 12 , dated 10th August 2018. Under this sanctions 
Development plan , the land of Palghar 66/1, 69/A , admeasuring 4.33 acres is reserved forpartialreservation 
number 108 " Rural Hosipatal” and partial reservation number 111 " Government Offices/ Quarters " . 
Whereas as per the letter dated 31st July 2018 from the Government of Maharashtra , Urban Development 
Department, Mantralay the Palghar Municipal Council is directed to omit half of the area adjacent to the 
road on the western side from the reservation number 108 for rural hospital and include the same in 
residential use division . Accordingly the said reservation is agreed to be omitted vide the resolution No. 92 
of the generalmeeting of Palghar Municipal Council dated 29th January 2019 , as per section 37 (1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Anyone having any suggestions/ objections to be made against the said proposed change in the 
revised development plan of the Palghar city shall in writing give the same to the President, Palghar 
Municipal Council within one month from the publication of this notice in officialgazette of the Maharashtra 
Government . 


Place : Palghar. 
Date: 10th May 2019 . 


DR. UJJWALAKEDARKALE, 

President, 
PalgharMunicipal Council. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१ ९ / वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, 


शके १ ९ ४१ 


११ 


. 


वसुली अधिकारी , समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये ) 


आदेश 


क्रमांक ४८५ / १९ वि.व.अ./ म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . भानुदास लक्ष्मण मदने / 
सन २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की श्री . भानुदास लक्ष्मण मदने , रा. गडदरवाडी ता. बारामती, जि . पुणे यांचे कडील समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,११,३३९ .०० ( अक्षरी : एक लाख , अकरा हजार , तीनशे एकोणचाळीस रुपये 
फक्त ) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री . भानुदास लक्ष्मण मदने लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ पासूनचेव्याज , 
दंडव्याज , नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यासकिंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


~ 


चतुःसीमा 


वसुली दाखला ज्या पक्षकाराविरुद्ध तारण देणाऱ्या गावाचे नाव मिळकत 
हुकूमनामा वसुली दाखला जमीन 

तालुका व 

गट 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे मालकाचे नाव जिल्हा क्रमांक 


क्षेत्र 
चौ . 

फूट 


नं . 


हे आर 


त्याचे नाव 

( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१५४ 


२०१७, 
दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०१७ 


( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१०१/ ७८१ / ७८६/ श्री . 

भानुदास लक्ष्मण श्री . 

भानुदास लक्ष्मण मौजे . 
मदने मदने 

गडदरवाडी 
रा . गडदरवाडी , रा. गडदरवाडी , ता . बारामती 
ता . बारामती, 

ता . बारामती, 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी दक्षिण : सरकारी मुळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे ३२ आर शेतजमीन 

उत्तर : 
मिळकत 


. 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


३७७ 


१०१ / ७८१ / ७८६/ श्री . 

भानुदास लक्ष्मण श्री . 

भानुदास लक्ष्मण मौजे . 
२०१७, मदने मदने 

गडदरवाडी 
रा . गडदरवाडी , रा . गडदरवाडी , 

ता . बारामती 
ता . बारामती, ता . बारामती, 

जि . पुणे 


दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०१७ 


या गटातील लिहुन देणार / पूर्वेस : 
कर्जदार यांचे मालकी 

दक्षिण : सरकारी मुळ 
वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 
हे २० आर शेतजमीन 

उत्तर : 
मिळकत 


० 


जि . पुणे 


जि . पुणे 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे, 

वसुली अधिकारी . 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ). 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१ ९/ वैशाख २६- ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


. 


वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ) 

आदेश 


. 


क्रमांक ४८६/१८ वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . दिलीप विठ्ठल टेंगले / 
सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह . संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की श्री . दिलीप विठ्ठल टेंगले, मौजे म्हसोबाचीवाडी, मानाप्पावस्ती, पो . पणदरे, ता . बारामती, जि . पुणे 
यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे चे कर्जरक्कम रुपये २,१२,० ९ १.०० ( अक्षरी : दोन लाख, बारा हजार, 
एक्क्याण्णव रुपये फक्त) वसुली दाखला प्राप्त झाला असून श्री. दिलीप विठ्ठल टेंगले , लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
पासूनचे व्याज , दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट मध्ये 

नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


तारण देणाऱ्या 


गावाचेनाव 


मिळकत 


क्षेत्र चौ . फूट 

क्षेत्र आर 


स्थावर मिळकत 

चतुःसीमा 


तालुका व 


नं . गट 


जिल्हा 


क्रमांक 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


२२२ 


मौजे 
खंडोबाचीवाडी, 
ता . बारामती, 
जि . पुणे 


. 


क्षेत्र ० हे . 
७५ आर 

शेतजमीन 
मिळकत 


पूर्वेस : 
दक्षिण : सरकारी मूळ 
पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


उत्तर : 


वसुली दाखला ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

हुकूमनामा वसुली दाखला जमीन 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आला आहे मालकाचे नाव 

त्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
१०१ / ७८२/ 

श्री . दिलीप विठ्ठल श्री . दिलीप विठ्ठल 
७८६/२०१७, टेंगले 

टेंगले 
दिनांक १० 

मौजे म्हसोबाचीवाडी , रा. म्हसोबाचीवाडी , 
नोव्हेंबर २०१७ मानाप्पावस्ती , 

मानाप्पावस्ती, 
पो. पणदरे , पो . पणदरे , 
ता . बारामती , ता . बारामती, 
जि . पुणे 

जि . पुणे 
१०१/ ७८२/ ७८६ / श्री . दिलीप विठ्ठल 

श्री . गणपत 
२०१७ , टेंगले 

मारुती महानवर 
दिनांक १० 

मौजे म्हसोबाचीवाडी, रा. खंडोबाचीवाडी , 
नोव्हेंबर २०१७ मानाप्पावस्ती, 

ता . बारामती, 
पो. पणदरे , 

जि . पुणे 
ता . बारामती , 

जि . पुणे 
१०१/ ७८२ / ७८६ / श्री . दिलीप विठ्ठल 

श्री . गणपत 
टेंगले 

मारुती महानवर 
दिनांक १० 

मौजे म्हसोबाचीवाडी, रा. खंडोबाचीवाडी, 
नोव्हेंबर २०१७ 

मानाप्पावस्ती, ता . बारामती, 
पो . पणदरे , 

जि . पुणे 
ता . बारामती, 
जि . पुणे 


८८ 


क्षेत्र ० हे. 


मौजे 
गडदरवाडी , 
ता . बारामती, 


१७ आर 
शेतजमीन 
मिळकत 


पूर्वेस : 
दक्षिण : सरकारी मूळ 
पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


जि . पुणे 


उत्तर : 


११० 


२०१७, 


मौजे 
गडदरवाडी , 
ता . बारामती, 


क्षेत्र ० हे. 
३१ आर 
शेतजमीन 
मिळकत 


पूर्वेस : 
दक्षिण : सरकारी मूळ 
पश्चिम : रेकॉर्डप्रमाणे 


: 


जि . पुणे 


उत्तर : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


१३ 


. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादि होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे , 

वसुली अधिकारी. 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये ). 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


जिल्हा परिषद , गोंदिया 
क्रमांक जिपगो / वित्त / वशी / ३०६ / २०१ ९ 

प्रकरण -४ विवरणपत्र - ( ब ) 
लेखाविषयक जमा सन २०१५-२०१६ 


अ.क 


जमा लेखाशिर्ष 


हस्तांतरीत 


अभिकरण 


जिल्हानियी 


एकूण | 


4 


5 


6 


0 


0 


159984 


159984 


0 


47193913 


47193913 


0 


0 


1464859 


1464859 
25131280 


0 


25131280 


416803124 


0 


416803124 


361143689 


. 


135013 


861278702 


82291248 


291795296 


209504048 
19569323 


. 


19569323 


108017272 


5672450 


3612869 


117302601 


411767766 


69768011 


481535777 


13308022 


66243858 


0 


79551880 


1 

2 
1 1 - कर व फो 
2 12 - स्थानिक उपकर 
३ -स्थानिक कर 
4 व्याज 
5 12- सामान्याप्रशासन 
6 13 - शिक्षण 
74- बांधकाम व दळणवळण 
815 - लघुपाटबंधारेविभाग 
9 18 - आरोग्य 
10 पाणी पुरवठा 

1 |11- कृषी 
12 |12- पशुपालन 
13113- क्ने 
1414- समाजकल्याण 
15 | 17- महिला बालकल्याण 
16 |18 - अपंग कल्याण 
17 / 19- निवृत्तीवेतन 
18120 - संकीर्ण 
एकूण महसूली 
भांडवलवकर्ज 
भांडवली जमा योजना 
( अ ) च्याज धारण करणारी कले 
( ब ) विनव्याजी कर्जे 


126586113 


0 


126586113 


0 


0 


1286000 


1286000 


208901907 


4158000 


0 


21169278 


40283632 


0 


213059907 
61452910 
1816000 
472403 


1816000 


0 


0 


0 


0 


472403 


1177808429 


96812330 


1302958068 


28337309 
177561641 


3576394971 


295451528 


4049418140 


0 


. 


0 


111920644 


118985195 


0 


230905839 


0 


0 


15378 


15378 


57378 


57378 


एकूण कर्वे 


0 


72756 


72756 


( ब ) अनामत व तसलमात/ भ.नि.नि 


0 


140842370 


140842370 


( स ) अनामत 


0 


106372857 


106372857 


( ब ) तसलमात 


0 


0 


0 


0 


247215227 


247215227 


EACC 


111920644 


118985195 


-- 


0 


एकूण अनामतवसलमात 
( क ) एफूण मांडवल 
वित्त प्रेषण विभाग 
एकूण विसप्रेषण 
स्कूण महसूलीभांडवल जमा 
सुरुवातीची शिल्लक 
कमीकाबलेनी 


0 


3688315615 


414446723 


247287983 478193822 
44707833 44707833 
44707833 | 44707833 
469557457 4572319795 
422650393 1973028134 
137479 

209649 
892345329 6545557578 


1173347112 


377030629 


140417 


31753 
4861694480 


एकूण बेरीज 


791517769 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६- ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


१५ 


. 


प्रकरण -४ विवरणपत्र - २( ब ) 
लेखाविषयक खर्च सन २०१५-२०१६ 


अ.क्र 


लेखाशिर्ष 


हस्तांतरीत 


अभिकरण 


जिल्हानिधी 


1 


2 


3 


4 


5 
0 


एकूण 
6 
0 


1 


महसूल 


0 


0 


अ - प्रशासन 


0 


0 


7987090 


7987090 


0 


10821399 


233813604 


0 


3308527 


222992205 
753430853 
121261762 
20534588 


756739380 
225501548 


85096183 


19143603 
1486926 


34678 


22056192 


88761323 


5965284 


95655079 


9 - पाणी पुरवठा 


375613402 


0 


48864162 


17535395 
94681539 


2 2 - सामान्य प्रशासन 
3 3 - शिक्षण 
4 4 - बांधकाम व दळणवळण 
5 5- लघुपाटबंधारे विभाग 
8 8 - आरोग्य 
9 
10 | 11- कृषी 
11 | 12- पशुपालन 
12 | 13 - वने 
13 | 14- समाजकल्याण 
14 | 17 - महिला बालकल्याण 
16 [ 18 - अपंग कल्याण 
17 |19- निवृत्तीवेतन 
18120 - संकीर्ण 
एकूण महसूली खर्च 
2 - भांडवल 
भांडवली खर्च योजना 


928472 
5352087 
4340896 
647563 
1169178 


380965489 
70740453 
95329102 
1169178 


0 


0 
120189995 


0 
o 


1398839 


121588834 
17152478 


2883297 


12243604 


2025577 


1605752 


2120150 


5250 


3731152 


203676116 


0 


1005171 


204681287 


106855584 


4055126 


1248160417 
3271326644 


261179645 


63675704 


0 


0 


1359071127 
3596181993 

0 
492688864 
492688864 


0 


0 
205198444 
205198444 

0 


287490420 
287490420 


0 


0 


0 


0 


एकूण 
अ -कजे 
( 1 ) व्याजी कर्ज 
( 2 ) बिनव्याजी कर्जे 


0 


0 


0 


0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


. 


0 


एकूण कर्ज 
( 3) ठेवी 


0 


0 


134598323 
134598323 


0 


0 


एकूण 
( 4 ) भ.नि.नि . 


134598323 
134598323 
137399994 


0 


0 


137399994 
137399994 


0 


0 


137399994 


287490420 


205198444 


764687181 


271998317 
88967862 


0 


0 


88967862 


0 


0 


88967862 


88967862 


एकूण 
एकूण भांडवल 
ग्रा.पा.पु.देखभाल दुरुस्ती 
एकूण 
वित्त प्रेषण 
एकूण - महसूली + भांडवला वित्त 
प्रेषण 
अखेरची शिल्लक 
अधिक काढलेली 


0 


0 


22842765 


22842765 


3558817064 


466378089 


447484648 


4472679801 


325139680 


444860681 


1302877416 

0 


2072877777 

0 


0 


0 


एकूण बेरीज 


4861694480 


791517769 


892345329 


6545557578 


गोंदिया , 
दिनांक ४ मे २०१ ९ . 


अनंता कवडु 

मडावी , 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

जिल्हा परिषद, गोंदिया . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१९/ वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


मालवण नगरपरिषद, मालवण 


क्रमांक मानप / कार्या -०२/ ८६६ / २०१ ९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-४ , दिनांक १३ मार्च २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केल्यानुसार सन २०१२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ कलम १५२ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 
चे कलम ५४ , ५५ व ५६ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी व अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी मुख्याधिकारी यांनी 
नगरपरिषदेच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ कलम १५२( ३) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यास त्याच कार्यक्षेत्राकरिता 
" पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून अधिसूचीत करणेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८, २०१३ मध्ये प्रसिद्ध 
केलेल्या राजपत्रात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १५२( ३) मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषद मुख्याधिकारी म्हणून मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारात मी , मालवण नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रासाठी मालवण नगरपरिषदेत कार्यरत असलेले कनिष्ठ बांधकाम पर्यवेक्षक 
श्री . 

सुधाकर काशिनाथ पाटकर ऐवजी नगररचना व मुल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “ रचना सहाय्यक ”, या पदावर जो अधिकारी 
कार्यरत असेल त्याने अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व अधिनियमातील कलमे ५४ , ५५ व ५६ मधील तरतुदींच्या 
अंमलबजावणीसाठी “ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


ठिकाण : मालवण , 
दिनांक ७ मे २०१ ९ . 


( सही) ............. 

मुख्य अधिकारी, 
मालवण नगरपरिषद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६- ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


१७ 


Serial No. M - 1921 


Notice 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Regd . Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street,Mumbai - 400 001 . 
Notice is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company has 
been lost/mislaid and the holders of the said securities /applicants has/have applied to the Company to 
issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
duplicate certificate without further intimation . 


Name of the Holders 


No. of Securities 


Distinctive Nos . 


Kind of Securities 
and Face Value 


1360 


26708251-26709610 


Kaushik Girdharlal Desai 

and 
Hansa Kaushik Desai 


Equity shares of 

Re. 1 / - each 


Place : Baroda , Gujarat, 


KAUSHIK GIRDHARLAL DESAIAND HANSA KAUSHIK DESAI. 


Date : 1st May 2019 . 


Serial No. M - 1922 


Notice 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Regd . Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001. 
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company have 
been lost/mislaid and the holders of the said securities/ applicants has/have applied to the Company to 
issue duplicate certificates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
duplicate certificate without further intimation . 


Name of the Holders 


No. of Securities 


Distinctive Nos. 


Kind of Securities 
and Face Value 


2900 


Thomas Anthony Ribeiro 

and 
Oriana Ribeiro 


Equity shares of 

Re. 1 / - each 


59520971-59523470 
2375195468-2375195867 


Place : Goa , 


THOMAS ANTHONY RIBEIRO AND ORIANA RIBEIRO . 


Date : 4th May 2019 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१ ९ / वैशाख २६- ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


Serial No. M - 1923 


TATA CHEMICALS LIMITED 


Reg . Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Fort, Mumbai 400 001. 
Notice is hereby given that the undermentioned share certificarte of TATA CHEMICALS LIMITED 
lost/misplaced and the holder of the said securities have applied to the Company to issue duplicate 
certificates. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation. 


Name of the Shareholders 


Certificate Nos . 


Distinctive Number (s ) 


No. of the 
Securities 


30 


B500180666 


21210081 to 21210110 


Mrs. Firuza N. Dubash 
and 
Mr. Noshir N. Dubash 


Date 10th May 2019 . 


MRS . FIRUZA N. DUBASH AND MR . NOSHIR N. DUBASH . 


SerialNo. M - 1924 


Notice 


Notice is hereby given that the 26th Certificates of Enquity Shares of Mafatlal Industries Limited 
Standing in the name of Pradip Ambalal Patelhas been lost or mislaid and the undersigned has applied to 
the company to issue duplicate Certificates for the aforesaid shares . Any person who has a claim in 
respect of the said shares should lodge such claim with the company at its registered office within one 
month from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificates. 


Date : May 08 , 2019 . 


PRADIP A. PATEL , 


Name of shareholder . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ -ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


Serial No. M - 1925 

Notice 
Name of the Company : TATA STEEL LTD 
Registered Office : Bombay House , 24 HomiMody Street, Fort, Mumbai 400 001. 


NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company have 
been lost /mislaid and the holders of the share securities have applied to the Company to issue duplicate 
certificates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company 
at its registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
certificates without further intimation . 


Name of holders 


Kind of Securities and 

Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive Number ( s ) 
From 

To 


50 


165139181 


165139230 


Anuradha Ghanekar (Deceased ) 
Ajit Ghanekar 
ShrikantGhanekar 


50 


174443531 


174443580 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 


50 


370527350 


370527399 


30 


609550769 


609550798 


22 


797063439 


797063460 


Ajit Ghanekar 


50 


95585201 


95585250 


25 


384852904 


384852928 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs . 10 
Equity Shares : Rs. 10 


15 


609604511 


609604525 


11 


797079025 


797079035 


Anuradha Ghanekar (Deceased ) 


50 


1429011 


1429060 


ShrikantGhanekar 


10 


225677881 


225677890 


Ajit Ghanekar 


10 


225677891 


225677900 


10 


225677901 


225677910 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs . 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 


10 


225677911 


225677920 


45 


370527400 


370527444 


27 


609550799 


609550825 


20 


797063461 


797063480 


15 


609547296 


609547310 


Ajit Ghanekar 
Anuradha Ghanekar (Deceased ) 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 


11 


797062360 


797062370 


15 


609550826 


609550840 


Ajit Ghanekar 
Anuradha Ghanekar (Deceased ) 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 


11 


797063481 


797063491 


18 


612098299 


612098316 


ShreekantGhanekar 
Anuradha Ghanekar (Deceased ) 


Equity Shares : Rs. 10 
Equity Shares : Rs. 10 


13 


797853495 


797853507 


Place : Mumbai, 
Date : 6th May 2019 . 


Shreekant Ghanekar 

Ajit Ghanekar. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


